कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्याद्वारे 
मराठीत लिखित “प्रथम विश्वयुध्द” या 
ग्रंथाच्या हिंदी अनुवादाच्या प्रकाशन खर्चास 
मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. TERS ७०२४(११/प्र.क्र.२२०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र. 
मराहिंसाअ/९९५-९९६/२०२४, दि. १९ जुले, २०२४ 
प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये हिंदी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य हिंदी 
साहित्य अकादमी कार्यरत असून या अकादमी द्वारे राज्यात हिंदी भाषा आणि साहित्याचे 
संवर्धन आणि विकास यासंबंधी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्यानुषंगाने, कृष्णाजी 
प्रभाकर खाडिलकर यांच्याद्वारे मराठीत लिखित “प्रथम विश्वयुध्द” या ग्रंथाच्या हिंदी 
अनुवादाच्या प्रकाहनास आणि त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर यांच्याद्वारे मराठीत लिखित “प्रथम विश्वयुध्द” 
या ग्रंथाच्या हिंदी अनुवादाच्या VERMA आणि त्यासाठीच्या खर्चास रुपये २,८९,०००/- 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरहू खर्च करावयाचा झाल्यास, लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, 
कला व संस्कृती, (०८) ,हिंदी अकादमी, (०८) (०१ हिंदी अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), 
(२२०५ १६८८) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०९०२१६३८२९०६२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND ही 
PANDURANG CHAVAN ५५५५ शरयाचभाणन 


(गोपिचंद पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०२४(११)/प्र.क्र.२२०/सां.का.४ 


A) 


३. 


. अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 


कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 


. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 


१०. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


